सरकारी अभियोक्ता, 
सर्वसाधारण बदल्या-२०२३ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.९३/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


तारीख: २८ जून,२०२३ 


अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक 
गट-अ यांच्या वार्षिक 


वाचा :- १ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 


दि.३०.०५.२०२३ 


२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बदली २०२३/प्र.क्र.३२/कार्या-१२ 


शासन आदेश :- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(३) मधील तरतूदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेनुसार सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील खालील तक्त्यात 
नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नाव पध्याचे जिल्हयातील बदलीने नियुक्‍ती 
नियुक्तीचे ठिकाण जिल्हयाचे ठिकाण 
किच) २ ३ ae के. 
हिंड जि । श्री. सुनिळ भाऊराव सपकाळ जाफ्राबाद, जि. जालना औरंगाबाद 
2. श्री. अमोल नवनाथ गर्ज दिंडोरी, जि. नाशिक पुणे 
३. श्री. सिध्दार्थ सुदाम भाटे चाळीसगाव, जि. जळगाव नाशिक 
४. श्री. प्रियवेदन BART HAT सासवड, जि. पुणे सोलापूर 
4, श्री. अनंत पंढरीनाथ आडसकर दौंड, जि. पुणे ठाणे 
६. श्री. राहुल बाबुराव काजळे सातारा सोलापूर 
७. सौ. संगीता रामकृष्ण घावस (संगिता कळमनुरी, जि. हिंगोली वाशिम 
विठ्ठलराव माहुरे) 

श्री. जितेंद्र भिमराव शिदे सेनगाव, जि. हिंगोली बीड 

श्री. समाधान दशरथ सौने औंढा, जि. हिंगोली परभणी 
१०. | सौ. मिरा सत्यप्रकाश सुपारे हिंगोली वाशिम 
| ११६ | श्रीमती अशिया एम. सौदागर नांदेड उस्मानाबाद 
१२. श्री. किडठान सुरेशराव कुलकर्णी चाकुर, जि. लातुर परभणी 
१३. श्री. निरज वामनराव सबरदंडे मुतिजापुर, जि. अकोला वाशिम 
१४. सौ. ज्योती नंदकिशोर लकडे/घुगे कामठी, जि. नागपूर वर्धा 
१५. श्री. संदिप मनोहर सलामे हिंगणघाट, जि. वर्धा गडचिरोली 
१६. श्री. संजय खुबु राठोड मुरुड, जि. रायगड पुणे 
१७. श्री. विशाल सुदाम डोळस सिन्नर, जि. नाशिक पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.९३/पोल-१० 


१८. श्री. अनिकेत चंद्रकांत आव्हाड अहमदनगर शहर नाशिक 
१९, श्री. ज्ञानेश्वर संभाबुवा भारती माहुर, जि. नांदेड हिंगोली 
२०. श्री. अप्पाराव रा. शिंदे अमरावती औरंगाबाद 
२१. श्री. सुरेश रायभान रामटेके गोंदिया भंडारा 
२२. श्रीमती ममता अविनाडा वटी (ममता परसौ) वरोरा, जि. चंद्रपूर गडचिरोली 
२३. श्रीमती हर्षदा देवेंद्र डगवाल मुंबई ठाणे 
२४. श्रीमती Fara फजल पाकजादे मुंबई सिंधुदूर्ग 
२५. श्रीमती कल्पना अ. फोंडके खालापूर, जि. रायगड सांगली 
२६. श्री. सोमनाथ तातोबा माळी देवगड, जि. सिंधुदुर्ग सांगली 
२७. श्री. रितेश अरुण पाटील नाशिक शहर ठाणे 
२८. श्री. लालसिंग रुमा वळवी श्रीरामपुर, जि. अहमदनगर नंदुरबार 
२९. श्रीमती ज्योती मिलींद मनवर उस्मानाबाद औरंगाबाद 
३०. श्रीमती शिल्पा यशवंत गोबाडे बालन्यायालय, अमरावती सिधुदूर्ग 
३१. श्री. विनोद वासुदेव वानखडे चांदुरबाजार, जि. नागपुर 
अमरावती 
३२. श्री. केलास गोविंदा कन्नाके भिवापुर, जि. नागपूर चंद्रपुर 
३३. श्री. उमेश hard GRA आष्टी, जि. वर्धा चंद्रपुर 
३४. श्री. मनोज विश्वंभरराव खंडाळकर भद्रावती, जि. चंद्रपूर यवतमाळ 
३५. सौ. अर्चना सुभाष चव्हाण अहमदनगर शहर पुणे 
३६. श्रीमती पल्लवी राजाराम जासुद बारामती, जि. पुणे अहमदनगर 
३७. श्रीमती कविता विठ्ठल परिट अलिबाग कोल्हापुर 
३८. श्री. रविशंकर कल्याणराव वागदकर औसा, जि. लातुर परभणी 
38; श्रीमती वेशालळी मनोहर दवडते अकोला शहर सातारा 
४०. श्रीमती प्रियवंदा सु. मांजरे अकोला शहर सोलापुर 
४१. श्री. अतुल सुखदेव उईके नागभिड, जि. चंद्रपूर भंडारा 
४२. श्री. प्रकाश विजय जोशी महाड, जि. रायगड सातारा 
४३. श्री. सचिन नागोराव de उदगीर, जि. लातुर मुंबई 
४४. श्री. अजय मुरलीधर सुरळकर नवापुर, जि. धुळे जळगाव 
४५. कु. सुप्रिया सु. क्षिरसागर जळगाव शहर सातारा 
४६. सौ. भाग्यश्री हेमंत डागळे म.न.पा. न्यायालय, पुणे 
औरंगाबाद 
४७. श्री. सचिन हरी जाधव वडवणी, जि. बीड सांगली 
४८. श्री. विजय रामदास सोळुंके सेलु, जि. वर्धा नाशिक 
४९. श्री. प्रताप उत्तमराव माने माजलगाव, जि. बीड हिंगोली 
५०. श्रीमती लीना जी. पेडणेकर पनवेल, जि. रायगड ठाणे 
५१. सौ. निलम अमित यादव अहमदनगर पुणे 
५२. श्री. किशोर शांताराम पाटील पुलगाव, जि. वर्धा मुंबई 
५३. श्रीमती शोभा विलास कदम महाड, जि. रायगड कोल्हापुर 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.९३/पोल-१० 


५४. श्री. आबिद बिसमिल्ला तडवी पिंपळगाव, जि. नाशिक ठाणे 
५५. श्री. अनिल आनंदराव चुकेवाड भुसावळ, जि. जळगाव पुणे 

५६. सौ. सुलभा दत्तात्रय भोसले नायगाव, जि. नांदेड सातारा 
५. श्री. अमित अनिल साळुंके सिन्नर, जि. नाशिक धुळे 
५८. श्री. राजेंद्र बावा वळवी डहाणु, जि. ठाणे नाशिक 
५९. श्री. हांक विजय भिंगारदेव कल्याण, जि. ठाणे मुंबई 
६0. श्रीमती आज्ञा किरण ठाकरे अमरावती यवतमाळ 
६१. श्री. आनंद सज्जनदास वैष्णव येवला, जि. नाशिक औरंगाबाद 
६२. श्री. मोतीलाल सोनु चौधरी मुंबई अहमदनगर 
&3. श्री. सोमनाथ अंबादास व्यवहारे कोपरगाव, जि. अहमदनगर नाशिक 
६४. श्रीमती रविकिरण संग्राम शुंगारे उस्मानाबाद औरंगाबाद 
६५. श्रीमती राणुदेवी मारुतीराव रकटे उस्मानाबाद बीड 
६६. श्री. सिध्देशावर प्रल्हाद आंधळे रेणापुर, जि. लातुर पुणे 

६७. श्रीमती गायत्री ओ. वर्मा अमरावती नागपुर 
६८. श्री. देवेद्र इश्वरदार बारस्कर ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर नागपुर 
६९. श्री. मोहन रामदास भांडेकर सिदेवाही, जि. चंद्रपूर नागपुर 
७०. श्री. चंद्रभान भानुदास नवले दिंडोरी, जि. नाशिक रायगड 
७१. श्री. TST महारु बागुल शहादा, जि. नंदुरबार धुळे 
७२. श्री. tds separ पाटील कन्नड, जि. औरंगाबाद मुंबई 
७३. श्री. रमेश किसनराव शिदे जालना अहमदनगर 
७४. श्री. मुश्‍ताक मोहम्मद अ. गफ्फार मंठा, जि. जालना अकोला 
७५. श्रीमती आरती ARS Prove अंबाजोगाई, जि. बीड लातुर 
७६. श्री. विनोद शंकरअप्पा होवाळकर औसा, जि. लातुर उस्मानाबाद 
७७. श्री. पंकज प्रभाकर ATER अचळपुर, जि. अमरावती अकोला 
७८. श्री. कादीर उस्मान aa मुंबई ठाणे 
७९. श्री. गोपीचंद गो. खाडे मुंबई रायगड 


२. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अभियोक्त्यांनी बदली नंतरच्या 
पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या 
होण्याकरिता संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
अ) सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता संवर्गातील बदलीसाठी जिल्हा प्रस्तावित करण्यात आला 
असून जिल्हयांतर्गत पदस्थापना संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी करावी. 
ब) बदलीबाबतचे SAS प्राप्त झाल्यांनतर बदली झालेले सहायक सरकारी अभियोक्ता त्यांच्या 
सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना नियंत्रक 


अधिकारी यांनी विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. सदर अभियोक्त्याला रुजू करुन न 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०५२३/प्र.क्र.९३/पोल-१० 


घेतल्यामुळे काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्त देण्याचा प्रसंग 

उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 
३. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही सहायक सरकारी अभियोक्त्याने प्रत्यक्ष 
वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित सहायक सरकारी 
अभियोक्त्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 
४. संबंधित सहायक सरकारी अभियोक्त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल संबंधित सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांनी संचालक, अभियोग संचालनालय 
यांच्यामार्फत शासनास न चुकता सादर करावा. तसेच संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी संबंधित 
अभियोक्त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याबाबतचा एकत्रित अनुपालन अहवाल शासनास सादर 
करावा. 
ष्‌. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८२१५१५२४१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KAILAS ARJUN 
GAIKWAD 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मत्रालय, मुंबई. 
६. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई / नागपूर 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 
१२. निवडनस्ती (पोळ-१०) 


Cc ww A -0 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


